प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीबी-२०१९/प्र.क्र. १६६ /प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २४ जून, २०१९ 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 

भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) सहायक सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यांचे पत्र क्रमांक एमसीआय /३४ (४१) (ई- ३१) 
/२०१९- एमईडी / १२०१२०, दिनांक ३०.०५.२०१९ 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/यंसाख/ 
शावैमवसरुबारामती/राज्य योजनांतर्गत/म/१२८८/२०१९,दि.२३.०६.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या संस्थेस खाळील eat नमूद विभागांकरिता आवश्‍यक 


असलेली रुपये रुपये ५९,९९,२७,५५०/- (रुपये एकोणसाठ कोटी नव्यान्नव लक्ष सत्तावीस हजार पाचठी 


पन्नास फक्त) इतक्या रकमेची खाळील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. यंत्राचे नांव aT | प्रति नग किंमत एकूण किंमत 


णि मेडीकळ गॅस पाईप Sled] युनिट | ३०,४२,३१,५५०/- | ३०,४२,३१,५५०/- 
सिस्टीम (टर्न की सह) 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६६/प्रशञा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नांव aT | प्रति नग किंमत एकूण किंमत 
२ | माोंडयूलर ऑपरेशन थिएटर्स युनिट | २५,९३,९६,०००/- | २५,९३,९६,०००/- 
(एकूण ११ ओ.टी.सहीत) 
(टर्न की सह) 


३ कर्टन ट्रक्स,इंन्ट्राव्हेनस ट्रक्स, | युनिट | ३,६३,००,०००/- | ३,६३,००,०००/- 
Hal गार्ड,कॉर्नर गार्ड, (टर्न की 
सह) 


एकूण किंमत | ५९,९९,२७,५५०/- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता उपरोक्त यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी पुरवणी मागणीद्वारे निधी मंजुर 
होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी संस्थेत प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध असून नवीन पद 
निर्मितीची आवश्‍यकता नाही. 

३) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 
केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४) सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 


६) सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६६/प्रशञा-१ 


८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त Te नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन-२०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावा व तो खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,बारामती 
मागणी क्रमांक एस-१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
(03) यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६६/प्रशा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२४१००२३२७२१३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


DAHALE 
DN: c=IN, st=Mahi hte 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7 
b2244d66593f50dd7 1 3da838609 12503, 


postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 


ber=30df743755280cf26ce97ec097823 
5f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, ‘NA, 
R AO D A H A L E GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2019.06.24 10:53:38 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. उपसचिव (वैसेवा), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


